सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र साना राजापागा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे, राजपत्र क्र . ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मार्च १-७, २०१८ : फाल्गुन १०-१६, शके १९३९ 


[ पृष्ठे - १६, किंमत : 0.00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


० 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ, चार -ब व ४३१ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ४३२ 
असलेले नियम व आदेश . 

४३२ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . ४४६ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, 

Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai- 400032 

Dated : 01st February 2018 . 
Read : Government Notification No . SPP - /2016 / 
U . O . R. 19 / D - XIV, dated 31st March, 2017 . 

CORRIGENDUM 
No . SPP -/ 2016/ U . O . R. 19 / D - XIV .- In the 
Corrigendum bearing No . No . SPP -/ 2016 / 
U . O . R. 19 / D - XIV , dated, 10thJanuary 2018 in Read : 
Government Notification No . SPP- 1017/ U . O . R . 


29/ D - XIV , dated 31st December 2017 , be read as 
“Government Notification NO . SPP - 2016 /U . O .R . 
19 /D -XIV, dated 31stMarch 2017 ” and In the First 
line, the words notification bearing No . SPP - 2016 / 
U . O . R . 19 / D -XIV , dated 31st December 2017 , be 
read as “ In the notification bearing No. SPP - / 
2016/ U . O . R.19/ D - XIV, 31st March 2017 . 

By order and in the name of the Governor 
of Maharashtra , 


R. V. CHAVAN, 
Section Office , Law and 
Judiciary Department. 


औ . भाग १ - ९ 


४३१ 


४३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १-७ , २०१८ : फाल्गुन १०- १६, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


( या पुढे उक्त महाराष्ट्र अधिनियम असे संबोधलेले ) मंजूर केली असून ती 
दि . ०१/ ०६/ २००१ पासून अमंलात आलेली आहे . 


२. आणि ज्या अर्थी सोबतच्या अनूसूची मध्ये नमुद केलेल्या जमिन 
( यापुढे उक्त जमिनी अशा संबोधलेल्या ) उक्त विकास योजनेत ३०.० मी 
रुंद विकास योजना रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षीत आहेत . 
( यापुढे उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव असे संबोधिलेले ) 


३. आणि ज्या अर्थी, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद ( यापुढे 
उक्त समुचित प्राधिकरण असे संबोधलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या 
कलम १२६ ( १) अन्वये उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केलेला आहे . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, 

Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya ,Mumbai-400032 

Dated : 02nd February, 2018 . 
No . SPP- 1417 / 1191/ C . R. 166/ D - XIV .- In exercise of 
the powers conferred by sub -section (8 ) of the Section 24 of 
the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No . II of 1974 ), 
the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. 
Mangesh R . Jadhav, as “ Special Public Prosecutor” for con 
ducting the sessions Case No. 123 / 2016 , pending before 
Sessins Court, Aurangabad, which is arising out of C. R. No 
04 /2016 registered at Daulatabad Police Station , Dist. 
Aurangabad . 

2 . His appointment is strictly subject to the conditions 
of service laid down in the Maharashtra law Officers 
( Appointment , Conditions Of Service and Remuneration) 
Rules, 1984. 

3. Lump sum fees of Rs.50 , 000 /-(Rupees Fifty Thou 
sand Only) as quoted by Adv.Mangesh R . Jadhav has been 
already deposited by the applicant Smt.Gayatri Chandrakant 
Jadhav to theGovernment, vide R . B . I Challan No.6891dated 
30 / 1 /2018 . The amount will be paid to Adv . Mangesh R . 
Jadhav after completion of the case . 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify / 
annul the order without assigning any reasons. 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra, 


४ . आणि ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग यांनी, उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोटकलम 
( १) खाली काढलेल्या अधिसूचना क्र .टीपीएस - २१७५/ ५१०६/ युडी- ७, दि . 
३ मार्च १९७९ अन्वये मंजूर विकास योजनेतील सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
निर्देशित करण्यात आलेल्या जमीनी संपादना बाबतच्या उक्त महाराष्ट्र 

अधिनियमाचे कलम १२६ पोट कलम (१ ) ( २ ) व (४ ) खालील राज्य 
__ शासनाने वापरावयाच्या शक्ती जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या 

आहेत . 


५ . आणि ज्या अर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनी सार्वजनिक , प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


६ . आणि ज्या अर्थी, उक्त जमीनीच्या संपादन पोटी द्यावयाच्या 
नूकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त समुचित प्राधिकरणाने अदा 
करावयाची आहे . 


R. V. CHAVAN, 
Section Office Law and 
Judiciary Department. 


७. आणि ज्या अर्थी, उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ 
पोट कलम ( २ ) मध्ये निर्दिष्टित केलेली कालमर्यादा उलटुन गेलेली आहे . 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


८ . त्या अर्थी, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२६ ( ४ ) 
सह भूमिसंपादन , पुनवर्सन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क - अधिनियम , २०१३ ( २०१३ या ३० ) (यापूढे 
उक्त संपादन अधिनियम म्हणून संबोधिलेला ) चे कलम १९ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
च्या कलम १२६ पोटकलम ( ४) सहभूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क - अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या कलम १९ अन्वये जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 
यांनी जारी केलेली अधिसूचना ) 


अधिसूचना 


९ . आणि ज्या अर्थी, उक्त संपादन अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त संपादन 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन 
अधिकारी, विशेष घटक , औरंगाबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


क्र . २०१७ / आरबीडेस्क /एलएक्यू / समन्वय / भूसं /CR- ०१/ २०१८ 
दि . १२ /०२ / २०१८ .- १ . ज्या अर्थी, औरंगाबाद महानगरपालिकेची मूळ 
हद्दीची सुधारित विकास योजना ( यापुढे उक्त विकास योजना अशी संबोधलेली ) 
शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या अधिसुचना क्र .टीपीएस/ ३०९९/ ११०७ / 
प्र .क्र .४७/२००० / नवि- ३० दि . १८/०४/२००१ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ पोटकलम ( १ ) अन्वये 


१० . उक्त जमीनीचे नकाशे विशेष भूसंपादन अधिकारी , विशेष 
घटक , औरंगाबाद महानगरपालिका प्रशासकीय इमारत , टप्पा क्र . ३ 
पहिला मजला यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७ , २०१८ : फाल्गुन १०- १६ , शके १९३९ 


४३३ 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव - औरंगाबाद , तालुका - औरंगाबाद , जिल्हा 

औरंगाबाद 


अनुक्रमांक नगर भूमापन क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र 


३२४ 


१९४ चौ . मी . 
बांधकाम क्षेत्र ११६. ६ चौ . मी . 


खुले क्षेत्र ७७.४ चौ . मी . 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- मकाई गेट ते विद्यापीठ गेट ३० मी रुंद विकास योजना रस्ता 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- रस्ता रुंदीकरण करणे . 
समाजाला होणारे लाभ :- रस्त्याची सुविधा पुरविणे . 
औरंगाबाद १२ फेब्रुवारी २०१८ 

स्वाक्षरीत / 
जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद . 


( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक ” प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्या अर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (०१ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही ) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 

क्रमांक २०१६/ भूसं / सीआर- ०३.- ज्या अर्थी भूमीसंपादन , पूनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ 
२०१४ /प्र. क्र .७७/ अ- २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड अ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील 
५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाचा जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


४३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७ , २०१८ : फाल्गुन १०- १६ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची एक 


जमिनीची वर्णन 


गाव : आनाळा 


तालुका : परंडा 


जिल्हा : उस्मानाबाद 


| भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१२४ 


० . ०५ 


ण्यात 


१२३ 


० . १२ 


१२३ 


० . १२ 


भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम ६ चे उप कलम २ चे 
तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
लागू नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 

क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : १) सदर प्रकल्पासाठी होणा- या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . त्यामुळे अधिनियम ४३ 
अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 
२ ) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहेकिंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उपकलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
उस्मानाबाद , २३ जानेवारी , २०१८ 


१२२ 


० . १९ 


१२२ 


० . १९ 


१२२ 


० . १९ 


११६ 


० . २३ 


११६ 


० .२३ 


११५ 


० . ५० 


११५ 


० . ९० 


०६ 


११४ 


१ . ५० 


एकूण 


४ . २२ 


स्वप्निल मोरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 

क्र . १ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत सामाईक मुख्य कालवा 

मौजे आनाळा ता . परंडा जि . उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना 

क्र .१टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत सामाईक मुख्य कालवा 

मौजे आनाळा ता . परंडा जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात या 

कालव्यामुळे मौजे आनाळा येथील शेतक - यांना १८७१ हे 
क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ हेणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसासिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक 
३ ( ब) अंतर्गत सामाईक मुख्य कालवा मौजे आनाळा ता . परंडा जि . उस्मानाबाद 
या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचेविस्थापन होणार नाही. 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका - याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र . १ यास 
केंद्र शासनाने पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 

क्रमांक २०१६/ भूसं / सीआर - २४ .- ज्या अर्थी भूमीसंपादन , पूनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ 
२०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील 
५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १-७ , २०१८ : फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


४३५ 


अनुसूची एक 


जमिनीची वर्णन 


गाव : देवगाव ( बु ) 


तालुका : परंडा 


जिल्हा : उस्मानाबाद 


अ .क्र . | भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाचा जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक ” प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


२ 


४४६ 


१ . ६५ 


४४६ 


० . ३२ 


४४२ 


० . ४५ 


४४५ 


० . २१ 


४४४ 


० . २४ 


आणि ज्या अर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही) 


४४१ 


० . २५ 


४४० 


० . ४५ 


४३८ 


० .१५ 


___ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (०१ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही ) 


४५३ 


० . ४६ 


४३६ 


० . ५४ 


४३५ 


० . ७७ 


४३५ 


० . ६८ 


त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


४१० 


० .४३ 


४०९ 


० . ३२ 


४०८ 


० . ३४ 


४०७ 


० .०७ 


४०७ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल . 


० . ६६ 


४०७ 


० . ३५ 


४०७ 


० .३२ 


४०५/ ४१५ 


० . ७५ / ० .०१ 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


४०६ 


० . ०९ 


४०४ 


० . ६१ 


४०२ 


० . ५२ 


४०० 


० . २७ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


३९२ 


० . ७० 


३९३ 


० . १४ 


० . २९ 


३८५ 


० .०५ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


४३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १-७ , २०१८ : फाल्गुन १०- १६, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची एक 
जमिनीची वर्णन 


गाव : देवगाव ( बु ) 


तालुका : परंडा 


जिल्हा : उस्मानाबाद 


अ .क्र . | भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये 


३२२ 


० . १५ 


३२२ 


० . १८ 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
लागू नाही . 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही. 
क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : १) सदर प्रकल्पासाठी होणा- या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ 
अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 
२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे कलम ११ 
चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल. 
उस्मानाबाद , २३ जानेवारी २०१८ 


३२२ 


० .२५ 


३२२ 


० . २८ 


३२२ 


० . २८ 


३२१ 


० . ४३ 


३२१ 


० . ५६ 


३२० 


० . २४ 


३२० 


० .८१ 


३१९ 


१. ४८ 


एकूण 


१६.७५ 


स्वप्निल मोरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 

क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत जेजला चिंचपूर कालवा मौजे 

देवगाव ( बु ) ता .परंडा जि . उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 

क्र . १ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत जेजला चिंचपूर कालवा मौजे 

देवगाव ( बु ) ता . परंडा जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात या 

कालव्यामुळे मौजे देवगाव ( बु ) येथील शेतक -यांना १८७१ हे 
क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ हेणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा 
क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत जेजला चिंचपूर कालवा मौजे देवगाव ( बु) ता. परंडा 
जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचेविस्थापन होणार नाही . 

___ अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका- याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र . १ यास केंद्र 
शासनाने पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ अन्वये 
पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने भूसंपादन 
कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम ६ चे उप कलम २ चे तरतुदीनुसार 
सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 

दिनांक २३/ ०१/ २०१८ 
क्रमांक २०१६/ भूसं / सीआर- १५ .- ज्या अर्थी भूमीसंपादन , पूनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / 
२०१४/प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील 
५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाचा जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 


bU4 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १-७ , २०१८ : फाल्गुन १०-१६ , शके १९३९ 


४३७ 


अनुसूची एक 


जमिनीची वर्णन 


गाव : गोसावीवाडी 


तालुका : परंडा 


जिल्हा : उस्मानाबाद 


अ .क्र . | भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये 


२ 


११अ 


१ .०७ 


११अ 


० .०८ 


११अ 


० . १५ 


११अ 


० . ४८ 


१२ / अ / १ 


० .५२ 


१२/ ब / २ 


० . ६५ 


१२ / ब / २ 


० .१५ 


१२ 


० . ०२ 


एकूण 


३ . १२ 


अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक ” प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे. 

आणि ज्या अर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही ) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल . 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 

क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत जेजला कालवा मौजे गोसावीवाडी 

ता . परंडा जि . उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 

क्र . १टप्पा क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत जेजला कालवा मौजे गोसावीवाडी 

ता . परंडा जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात या 

कालव्यामुळे मौजे गोसावीवाडी येथील शेतक - यांना १८७१ हे क्षेत्रास 
सिंचनाचा लाभ हेणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र . १ टप्पा 
क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत जेजला कालवा मौजे गोसावीवाडी ता. परंडा 
जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही. 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका-याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) 
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र . १ यास 
केंद्र शासनाने पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम ६ चे उप कलम २ चे 
तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
लागू नाही . 


४३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७ , २०१८ : फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही. 
क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : १) सदर प्रकल्पासाठी होणा- या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ 

अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही. 
२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन 

विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
उस्मानाबाद , २३/ ०१/ २०१८ 

स्वप्निल मोरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( ०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्या अर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही ) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 

क्रमांक २०१६/ भूसं / सीआर- ०७.- ज्या अर्थी भूमीसंपादन , पूनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / 
२०१४/ प्र. क्र .७७/ अ - २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील 
५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाचाजिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक ” प्रयोजन असा करण्यात 


ज्य 


__ परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १-७ , २०१८ : फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


४३९ 


अनुसूची एक 


अनुसूची एक 


जमिनीची वर्णन 


जमिनीची वर्णन 


गाव : जेकटेवाडी 


तालुका : परंडा 


जिल्हा : उस्मानाबाद 


गाव : जेकटेवाडी 


तालुका : परंडा 


जिल्हा : उस्मानाबाद 


भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


अ .क्र . | भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये 


____ ३ 


० . ०६ 


० .१२ 


० . २२ 


० . २७ 


० . १६ 


० .०१ 


० . १३ 


० .८९ 


० .४२ 


० . ३० 


० . ३० 


० . ०३ 


ابية 


० .८६ 


० . ३२ 


० . ५७ 


० .४१ 


୦୪ 


० .०७ 


० .७६ 


० . ११ 


१ .११ 


० . ५२ 


एकूण 


१७. ३८ 


२ . ७० 


० . ५३ 


० . ४५ 


० .४६ 


० . ४८ 


० . ३२ 


० . ०६ 


० .३७ 


० .२६ 


अनुसूची २ 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत जेजला चिंचपूर कालवामौजे 
जेकटेवाडी ता . परंडा जि . उस्मानाबाद 

प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र . १ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत जेजला चिंचपूर कालवा मौजे 
जेकटेवाडी ता .परंडा जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 

समाजाला मिळणारे लाभ : परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण 
क्षेत्रात या कालव्यामुळे मौजे जेकटेवाडी येथील शेतक - यांना १८७१ हे 
क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ हेणार आहे . 

___ अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र . १ टप्पा 
क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत जेजला चिंचपूर कालवा मौजे जेकटेवाडी ता . परंडा 
जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका-याने 

दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र . १ यास 
केंद्र शासनाने पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम ६ चे उप कलम २ चे 
तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही. 


१ . ४२ 


० .४१ 


० . ३७ 


० .१२ 


० .८६ 


० . १६ 


० . ०८ 


०. ०९ 


० .०९ 


४४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १-७ , २०१८ : फाल्गुन १०- १६, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
लागू नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 

क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही. 
टिप : १ ) सदर प्रकल्पासाठी होणा - या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ 

अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 
२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
उस्मानाबाद , २३ जानेवारी , २०१८ 

स्वप्निल मोरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक ” प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( ०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्या अर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (०१ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही ) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


येईल . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
____ क्रमांक २०१६/ भूसं / सीआर- १९ .- ज्या अर्थी भूमीसंपादन , पूनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / 
२०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ - २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील 
५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाचा जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ (यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७, २०१८ : फाल्गुन १०-१६ , शके १९३९ 


४४१ 


अनुसूची एक 


जमिनीची वर्णन 


गाव : कुक्क्डगाव 


तालुका : परंडा 


जिल्हा : उस्मानाबाद 


अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा 
क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत सामाईक मुख्य कालवा मौजे कुक्कडगाव ता . परंडा 
जि. उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचेविस्थापन होणार नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका- याने 


भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


अ .क्र . 


३४७ 


० . ०५ 


३४७ 


० . ०५ 


दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) 


३४७ 


० . ०६ 


३४७ 


० . १२ 


३४७ 


० . १५ 


३४७ 


० . १५ 


३४७ 


० . १५ 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ यास 
केंद्र शासनाने पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम ६ चे उप कलम २ चे 
तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
लागू नाही . 


३४७ 


० . १७ 


३४९ 


० .६८ 


३४९ 


० . ७३ 


३५० 


० . ३० 


३५० 


० . २४ 


३५१ 


० . २४ 


३५२ 


० . २४ 


३५३ 


० . २४ 


३५४ 


० . ३३ 


३५५ 


० .३७ 


३५६ 


० . ३७ 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 

क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 

टिप : १) सदर प्रकल्पासाठी होणा - या भूसंपादनामुळे कुठल्याही 
व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ 
अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 

२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता , उपसा 
सिंचन विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहेकिंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
उस्मानाबाद , २३ जानेवारी , २०१८ 


३५७ 


० . २६ 


एकूण 


४ . ९० 


अनुसूची २ 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत सामाईक मुख्य कालवा मौजे 
कुक्कडगाव ता . परंडा जि . उस्मानाबाद 

प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र . १ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत सामाईक मुख्य कालवा मौजे 
कुक्कडगाव ता . परंडा जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 

समाजाला मिळणारे लाभ : परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण 
क्षेत्रात या कालव्यामुळे मौजे कुक्कडगाव येथील शेतक - यांना १८७१ हे 
क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ हेणार आहे . 


स्वप्निल मोरे , 


उपविभागीय अधिकारी तथा 


भूसंपादन अधिकारी भूम 


जि . उस्मानाबाद . 


४४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७ , २०१८ : फाल्गुन १०- १६ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१) अन्वये पुनर्वसन 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांजकडून 


व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अधिसूचना 


यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही ) 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 


त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 


भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 


कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 


क्रमांक २०१६/ भूसं / सीआर-१६ -- ज्या अर्थी भूमीसंपादन , पूनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 


प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 


खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 


हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) 


तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 


च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 


कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / 


२०१४ / प्र.क्र .७७/ अ - २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 


निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे 


केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 


अधिसूचित केले आहे , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ) मध्ये 


अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील 


येईल . 


५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 


संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 


बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 


प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


क्षतीची जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) नुसार 


उस्मानाबाद जिल्हयाचा जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 


जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 


अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 


मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 


“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 


( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक ” प्रयोजन असा करण्यात 


आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 


आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 


अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 


दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 


देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 


की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 


अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 


शक्यता आहे . 


जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 


आणि ज्या अर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 


भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 


विस्थापन होणार नाही ) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १- ७ , २०१८ : फाल्गुन १०- १६, शके १९३९ 


४४३ 


अनुसूची एक 


जमिनीची वर्णन 


गाव : मलकापूर 


तालुका : परंडा 


जिल्हा : उस्मानाबाद 


भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये 


१८२ 


० . १३ 


१८१ 


० .०६ 


१८१ 


० .०६ 


१८० 


०. ११ 


१८० 


० .११ 


१७९ 


० . २२ 


१७८ 


० . ७० 


१७७ 


१७७ 


० . ९१ 


१७७ 


० . ३० 


१७७ 


० .६१ 


१ . ०५ 


१. ०४ 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 

क्र . १ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत सामाईक मुख्य कालवा मौजे 

मलकापूर ता . परंडा जि . उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 

क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत सामाईक मुख्य कालवा मौजे 

मलकापूर ता . परंडा जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात या 

कालव्यामुळे मौजे मलकापूर येथील शेतक - यांना १८७१ हे क्षेत्रास 
सिंचनाचा लाभ हेणार आहे. 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा 
क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत सामाईक मुख्य कालवा मौजे मलकापूर ता .परंडा 
जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिका -याने 

दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र . १ यास 
केंद्र शासनाने पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम ६ चे उप कलम २ चे 
तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
लागू नाही. 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 

क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : १ ) सदर प्रकल्पासाठी होणा- या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 

पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ 

अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 
२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
उस्मानाबाद २३ जानेवारी २०१८ 

स्वप्निल मोरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


१६९ 


१ .०५ 


१६७ 


३. २२ 


पो . ख . ०.०२ 


१६६ 


० .०६ 


१६६ 


० .१३ 


१६६ 


० . १४ 


१६६ 


० .०९ 


१६५ 


SU 


اب 


१६१ 


AO 


2 


१६१ 


یہ 


१६० 


نة 


१४७ 


० . १५ 


१४७ 


० . १५ 


१४७ 


० .१५ 


१४७ 


० .१५ 


१४६ 


० .९१ 


१४६ 


१ . १७ 


एकूण 


१४. ९५ 


४४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १-७ , २०१८ : फाल्गुन १०- १६, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१० 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१ ) अन्वये पुनर्वसन 


व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 


यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही ) 


भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 


त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 


कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 


क्रमांक २०१६ / भूसं / सीआर - २३ .- ज्या अर्थी भूमीसंपादन , पूनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / 
२०१४ / प्र.क्र . ७७/ अ -२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे 


खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


अधिसूचित केले आहे , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल . 


व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील 


५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 


बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा 


क्षतीची जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाचा जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ (यात 


रता 


“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक ” प्रयोजन असा करण्यात 


आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 


आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 


अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 


देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 


की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 


शक्यता आहे . 


अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले 


आणि ज्या अर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 


व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या 


आहे. 


अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 


विस्थापन होणार नाही) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १-७ , २०१८ : फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


४४५ 


अनुसूची एक 


अनुसूची २ 


जमिनीची वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 


गाव : ताकमोडवाडी तालुका : परंडा 


जिल्हा : उस्मानाबाद 


प्रकल्पाचे नांव : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 


अ.क्र . | भूमापन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र हे. आर मध्ये 


क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत जेजलाचिंचपूर कालवा मौजे 


० .०२ 


ताकमोडवाडी ता . परंडा जि . उस्मानाबाद 


० .११ 


प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 


० . ३५ 


क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत जेजला चिंचपूर कालवा मौजे 


० .५७ 


० .०५ 


ताकमोडवाडी ता . परंडा जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 


० . १५ 


समाजाला मिळणारे लाभ : परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात या 


० . १५ 


कालव्यामुळे मौजे ताकमोडवाडी येथील शेतक - यांना १८७१ हे 


० . १६ 


क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ हेणार आहे . 


० . १४ 


० . १० 


अनुसूची तीन 


० . ०८ 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 


० . ४६ 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा 


० .०१ 


क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत जेजला चिंचपूर कालवा मौजे ताकमोडवाडी ता . परंडा 


० . २६ 


० .८१ 


जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 


११ अ - ब 


० .८५ 


अनुसूची चार 


० . ०६ 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिका - याने 


० . २५ 


दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 


० . ३९ 


० .०२ 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ यास 


एकूण 


४ . ९९ 


केंद्र शासनाने पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 


अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 


भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम ६ चे उप कलम २ चे 


तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 


४४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १-७ , २०१८ : फाल्गुन १०- १६, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची पाच 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. 


लागू नाही. 


प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 


ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 


आक्षेप नोंदविता येईल . 


त्या अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 


टिप : १) सदर प्रकल्पासाठी होणा- या भूसंपादनामुळे कुठल्याही 


उस्मानाबाद २३ जानेवारी २०१८ 


व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . त्यामुळे अधिनियम ४३ 


स्वप्निल मोरे , 


अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही. 


उपविभागीय अधिकारी तथा 


२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, उपसा 


भूसंपादन अधिकारी भूम 


सिंचन विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


जि . उस्मानाबाद . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


